विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयाकरीता 
मंजूर अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अराप-२०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक :- २६ एप्रिल, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि.१० सप्टेंबर, २००१ 
२) शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप २००२/प्र.क्र.७४/आस्था-९, 
दि.१४ जुले,२००३ 
3) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक:- मविसे-१०/२००१/ प्र.क्र.३७६४/ 
आस्था-३, दि. ४ जून, २००३ 
४) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग,क्रमांक अराप-२०१५/प्र.क्र.१२१/ आस्था-९, 
दि. १६ एप्रिल, २०१५ 
५) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप-२०२०/प्र.क्र.३५५/ आस्था-७, 
दि. १६ सप्टेंबर, २०२० 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १५ फेब्रुवारी, २०२०. 


शासन निर्णय :- 
विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयाकरीता वाचा येथील शासन निर्णय दि. १४ जुले,२००३ व ४ जुन, 
२००३ नुसार पदांच्या सूधारित आकृतीबंधास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सदर पदांना खालील 
विवरणपत्रात दर्शविलेल्या विविध संवर्गातील १०९ व शाखा अभियंत्यांची ४ पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते 
दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
विवरणपत्र-१ 


पदनाम व पदांची कार्यालयाचे नाव 
संख्या पदनामव | आयुक्‍त आयुक्‍त आयुक्‍त आयुक्‍त आयुक्त 
पदांची संख्या कोकण औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
विभाग नवी विभाग विभाग विभाग 
औरंगाबाद । अमरावती | नागपूर 


(विकास)/लेखा 

अधिकारी वर्ग 
2 अव्वलकारकुन [TTT 
a [eres [fC 
४ प्रमुखलेखापाल [aft] के केव 


उप लेखापाल 


लघुलेखक 
उच्चश्रेणी 


७ । वरिष्ठ सहाय्यक 


ee ee | ee _ चै 
aS 0) |. a ae: 


शासन निर्णय क्रमांकः अराप-२०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७ 


पदनाम व पदांची कार्यालयाचे नाव 
संख्या पदनामव | आयुक्त आयुक्‍त | आयुक्‍त आयुक्‍त आयुक्‍त आयुक्‍त 
पदांची संख्या कोकण औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
विभाग नवी विभाग विभाग विभाग 
मुंबई औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 


वाहन चालक 
लघु टंकलेखक 


लघुलेखक 

निम्नश्रेणी 
= [saat 3 
कळ a oe काळा ae वाकळ 
es 
z 
॥. नाता ती |. _ त. ह. | ee ee, 
__[एकूण | _१|  २९| १४| १७ 


२. वरील विवरणपत्रात नमुद केलेल्या अस्थाई पदांचा खर्च अनज्ञेयतेप्रामणे अनक्रमे १ लेखाशीर्ष मागणी 
क्रमांक २, प्रधान लेखाशीर्ष -२०५३- जिल्हा प्रशासन -१०१ (आयुक्‍त) (०१) (०१)पंचायत राज संस्थासाठी 
निरिक्षण पथके (सामुहिक विकास कार्यासाठी मंजुर केलेल्या कर्जावरील खर्चाचा मेळ घालविण्यासंबंधीच्या 
कामासाठी कर्मचारी वर्ग ) (२०५३ ०५९२ ) (दत्तमत्त) (योजनेत्तर) मागणी क्रमांक एल-२ व २) लेखाशीर्ष- मुख्य 
लेखाशीर्ष २०५३ - जिल्हा प्रशासन-१०१ आयुक्‍त (०२) (०१) जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या प्रशासन 
(२०५३०६०९) (दत्तमत्त) (योजनेतर) मागणी क्रमांक एल-२ या विहित लेखाशिर्षाखाळी सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६आ.पु.क., 
दि. १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०४२६१३०६५७४५२० असा आहे. सदचा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने प्रसिध्द करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


italy signed by Vijay Govindrao Chandek 


Vijay Govindrao =: 
Chandekar य 


Date: 2021.04.26 15:05:47 +05'30 


(वि. गो. चांदेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


॥ 
rtment, postalCode=400001, 


प्रति, 

१.विभागीय आयुक्‍त, कोकण भवन, नवी मुंबई / नाशिक / पुणे / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर 
२.महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य (१), मुंबई. 

३.महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य (२), नागपूर. 

४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

५.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अराप-२०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७ 


६.संचालक, लेखा व कोषागारे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७.वित्त विभाग, कार्यासन क्रमांक व्यय-१५ व अर्थसंकल्प १९, अर्थ-३, अर्थ-१६ 

८.अवरसचिव / कक्षअधिकारी,कार्यासन क्रमांक- पंचायतराज-१/आस्था-३/आस्था-८/आस्था-१२/ आस्था-१(५प्रती ) / 
वित्त ७/ वित्त-८ व वित्त-९ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई-३२ 

९.निवड नस्ती आस्था-७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


